सहकार खात्यातील लेखा व 
अर्थसंकल्पाच्या कामासाठी नेमलेल्या 
कर्मचाऱ्यांच्या १६ अस्थायी पदांना 
दि.१/३/२०२२ ते दि.३१/८/२०२२ 
पर्यत मुदतवाढ देण्याबाबत.......... 


महाराष्ट्र शासन, 
सहकार पणन व वस्त्रोद्योग विभाग, 
शासन निर्णय क्र. राजस-२०२२/प्र.क्र.६८/५स 
मादाम काम मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२, 
दिनांक :- १६ मार्च, २०२२ 


वाचा :- १) शासन निर्णय, सहकार,पणन व वस्त्रोद्योग विभाग क्र.राजस-१००८/प्र.क्र.५३३८/५स, 
दि.५/५/२०११ 


२) शासन निर्णय, सहकार,पणन व वस्त्रोद्योग विभाग क्र.राजस-२०२१/प्र.क्र.४१/५स, 
दि.२२/९/२०२१ 


३) सहकार आयुक्त व निबंधक, पुणे यांचे पत्र क्र. आस्था/ कक्ष-१/ लेखा व अर्थ/ 
अस्थायीपदे /मुदतवाढ/१५५/२०२१, दि.९/२/२०२२ 


४) वित्त विभाग शासन निर्णय क्र.पदनि-२०१६/प्र.क्र.८/१६/आ.पु.क., दि.२२/०२/२०२२ 


शासन निर्णय :- 


सहकार खात्यातील लेखा व अर्थसंकल्पाच्या कामासाठी आवश्‍यक असलेली १६ अस्थायी 
पदे दि.२८/२/२०२२ पर्यंत पुढे चाळू ठेवण्यास संदर्भाधीन क्र.२ येथील दि.२२/९/२०२१ च्या शासन 
निर्णयान्वये मान्यता देण्यात आली आहे. प्रशासकीय कारणास्तव सदरची पदे पुढे चाळू ठेवणे 
आवर्यक असून त्यांना सन २०२२-२०२३साठी मुदतवाढ मिळणे आवश्‍यक आहे. सबब, खाली नमूद 
केलेली १६ अस्थायी पदे दि.१/३/२०२२ ते दि.३१/८/२०२२ पर्यंत पुढे चाळू ठेवण्यास शासन मान्यता 
देण्यात येत आहे. 


पदनाम पदांची संख्या 
मुल्य लाम 


२. उपरोक्तअस्थायी पदांची जिल्हावार विगतवारी सहकार आयुक्त व निबंधक सहकारी संस्था, 
महाराष्ट्र राज्य, पुणे स्वतंत्रपणे Wy करतील. 


३. यावर होणारा खर्च "२४२५-सहकार, ००१-संचाळलन व प्रशासन (09) (04) विभागीय व जिल्हा 
प्रशासन (SAAT २४२५००६७)" या लेखाशिर्षाखाली दाखवावा व त्याखालील सन 2022-2023 च्या 
मंजूर तरतुदीतून भागविण्यात यावा. 


४. सदर शासन निर्णय वित्त विभाग, शासन निर्णय, दि.२२/२/२०२२ अन्वये विभागास प्राप्त 
झालेल्या अधिकारानुसार निर्गमित करण्यात येत आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः राजस-२०२२/प्र.क्र.६८/५स 


uy, सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्या संगणक सांकेतांक २०२२०३१६१६२१४६५४०२ असा आहे. हा 
आदेश डिजिटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Pallavi Kishor Kolekar : 


(पल्लवी कोळेकर) 
कक्ष अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


प्रत, 


सहकार आयुक्‍त व निबंधक, सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 
. सर्व विभागीय सहनिबंधक, सहकारी संस्था (प्रशासन), 
३. सर्व संबंधित जिल्हा उपनिबंधक, सहकारी संस्था, द्वारा-सहकार आयुक्‍त व निबंधक, 
सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 
४. महालेखापाल, महाराष्ट्र-१/२, (लेखापरीक्षा/ लेखा व अनुज्ञेयता), मुंबई, नागपूर. 
५. संचालक, लेखा व कोषागारे, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 
६. अधिदानव लेखाधिकारी, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 
७. निवासी लेखापरीक्षा अधिकारी, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 
टॅ 
९ 


उपकोषागार अधिकारी, वाशी, नवी मुंबई. 
जिल्हा कोषागार अधिकारी, ठाणे/ रायगड/ रत्नागिरी/ सिंधुदुर्ग/ जळगांव/ पुणे/ सातारा/ 
परभणी/ बीड/ बुलढाणा/अकोला/ अमरावती/वर्धा/जालना/नागपूर. 

१०. वित्त विभाग, (व्यय-२/अर्थसंकल्प-१९/ वित्तीय सुधारणा) मंत्रालय, मुंबई. 

११. अवर सचिव (१७स), सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

१२. निवडनस्ती- कार्यासन ५स. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


